महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलातील सहायक पोलीस 
उपनिरीक्षक, पोळीस हवालदार, पोलीस नाईक व 
पोलीस शिपाई यांच्याकरीता पोलीस उपनिरीक्षक 
पदावर नियुक्तीसाठी पोलीस उपनिरीक्षक मर्यादित 
विभागीय स्पर्धा पूर्व परीक्षा-२०२१. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः पोलीस १८२०/प्र.क्र.१३५/पोल-५अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: ११ फेब्रुवारी, २०२२ 


शासन परिपत्रक : 
महाराष्ट्र राज्य पोळीस दलातील पोलीस उपनिरीक्षक संवर्गातील खाली नमूद केल्याप्रमाणे एकूण 

२५० पदांच्या भरतीकरीता महाराष्ट्र ळोकसेवा आयोगामार्फत शनिवार, दिनांक १६ Ue, २०२२ रोजी 
पोलीस उपनिरीक्षक मर्यादित विभागीय स्पर्धा पूर्व परीक्षा- २०२१ मुंबईसह महाराष्ट्रातील ७ जिल्हाकेंद्रांवर 
घेण्यात येईल:- 
२. सवंर्ग/ पदाबाबत सर्वसाधारण तपशील :- 

२.१ संवर्ग :- पोलीस उपनिरीक्षक, अराजपत्रित, गट-ब 

२.२ वेतनश्रेणी :- 5-१४ : ३८६००-१२२८०० अधिक महागाई भत्ता व नियमाप्रमाणे देय इतर भत्ते. 

२.३ पदसंख्या :- २५० पदे 

२.४ वर नमूद पदसंख्येमध्ये बदल होण्याची शक्‍यता आहे. 

२.५ मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्रमांक २७९७/२०१५ प्रकरणी दिनांक ०४ ऑगस्ट, २०१७ 

रोजी दिलेल्या निकालाच्याआधारे सदर पदे प्रवर्गनिहाय आरक्षणानुसार न भरता गुणवत्तेनुसार भरण्यात 

येतील. 
३. पात्रता :- 

३.१ अर्हता :- 

३.१.१ महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाच्या अखत्यारीतील सध्या कार्यरत सहायक पोलीस 
उपनिरीक्षक, पोलीस हवालदार, पोळीस नाईक व पोलीस शिपाई या संवर्गातील कर्मचारीच प्रस्तुत परीक्षेस 
पात्र असतील. 

3.9.2 शौक्षणिक अर्हतेसह सेवा:- 

(एक) सहायक पोलीस उपनिरीक्षक, पोळीस हवालदार, पोलीस नाईक व पोलीस शिपाई या पदावर 
नियमित नियुक्तीच्या दिनांकापासून दिनांक १ जानेवारी, २०२२ रोजी खालीलप्रमाणे किमान नियमित 
सेवा पूर्ण होणे आवश्‍यक आहे:- 

(१) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाच्या कोणत्याही शाखेचा पदवीधर असलेल्या उमेदवारांच्या बाबतीत - 
४ वर्षे नियमित सेवा. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः पोलीस-१८२०/प्र.क्र.१३५/पोल-५अ, दि.११ फेब्रुवारी,२०२२ 


(२) महाराष्ट्र माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची एच.एस.सी. परीक्षा उत्तीर्ण किंवा 
महाराष्ट्र शासनाने एच.एस.सी. च्या समतुल्य म्हणून मान्य केळेळी अर्हता, अशा उमेदवारांच्या 
बाबतीत - ५ वर्षे नियमित सेवा. 

(३) महाराष्ट्र माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची एस.एस.सी. परीक्षा उत्तीर्ण किंवा 
महाराष्ट्र शासनाने एस.एस.सी.च्या समतुल्य म्हणून मान्य केलेली अर्हता, अशा उमेदवारांच्या 
बाबतीत -६ वर्षे नियमित सेवा. 

(दोन) नियमित सेवेचा कालावधी खालीलप्रमाणे गणण्यांत येईल :- 
(9) नामनिर्देशानाने नेमणूक झालेल्या कर्मचा-यांच्या नियमित नियुक्तीच्या दिनांकापासून 
(२) अनुकंपा तत्वावर नेमणूक झालेल्या कर्मचा-यांच्या नियुक्तीच्या दिनांकापासून 
(३) अन्य कारणास्तव सेवा नियमित झालेल्या कर्मचा-यांच्या बाबतीत त्यांच्या सेवा नियमित केल्या 
संबंधीच्या शासन आदेझाच्या दिनांकापासून. 
(४) पदोन्नत कर्मचा-याच्या नियमित पदोन्नतीच्या दिनांकापासून 
३.२ वयोमर्यादा:- 

(१) अमागास उमेदवार- कमाल वयोमर्यादा-३५ वर्षे 

(२) मागासवर्गीय उमेदवार- कमाल वयोमर्यादा-४० वर्षे 

(३) दिनांक ०१ जानेवारी २०२२ रोजी वयाची गणना केली जाईल. 

(४) पोलीस उप निरीक्षक, (सेवाप्रवेश) (तिसरी सुधारणा) नियम, २००८ नुसार एखाद्या वर्षी 

परीक्षा न झाल्यामुळे कमाल वयोमर्यादा पूर्ण होण्यापूर्वी परीक्षेच्या सलग तीन संधी मिळाल्या 

नसतील Ba उमेदवारांना कमाल वयोमर्यादेनंतर Wot होणा-या परीक्षेस बसण्याच्या 
उर्वरित संधी देण्यात येतील. तथापि, कोणत्याही परिस्थितीत या सलग संधी तीन पेक्षा जास्त 
असणार नाहीत. 

(५) कमाल वयोमर्यादा पूर्ण होण्यापूर्वी परीक्षेच्या सळग तीन संधी मिळूनही उमेदवाराने 
एखाद्या परीक्षेसाठी अर्ज केलेला नसेल तर संबंधित उमेदवाराने सदर परीक्षेची संधी घेतली 
असे मानण्यात येईल. 

(६) सेवाप्रवेश नियमातील कमाल वयोमर्यादा पूर्ण होण्यापूर्वी अर्ज करणा-या उमेदवारांना परीक्षेच्या 
कमाल संधी बाबत कोणतीही मर्यादा लागू नाही. 

(9) विहित वयोमर्यादा इतर कोणत्याही बाबतीत शिथिल केली जाणार नाही. 


३.३ शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक पोलीस-१८२१/प्र.क्र.५२/पोल-५अ, दिनांक ०४ ऑगस्ट, 
२०२१ अनुसार दिव्यांग उमेदवार सदर पदाकरीता पात्र नाहीत. 


४. निवडप्रकिया :- 
४.१ जाहिरातीमध्ये नमूद अर्हता/पात्रतेविषयक अटी किमान असून किमान अर्हता धारण केली 
म्हणून उमेदवार मुलाखत/शिफारशीसाठी पात्र असणार नाही. 


पृष्ठ १० पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः पोळीस-१८२०/प्र.क्र.१३५/पोल-५अ, दि.११ फेब्रुवारी,२०२२ 


४.२ सेवा भरतीची संपूर्ण प्रक्रिया पोलीस उप निरीक्षक, गट-ब (अराजपत्रित) सेवाप्रवेश नियम १९९५ 
अथवा तदनंतर शासनाकडून वेळोवेळी करण्यात येणा-या सुधारणा तसेच आयोगाकडून 
वेळोवेळी सुधारण्यात येणाऱ्या कार्यनियमावळलीतीळ तरतुदींनुसार राबविण्यात येईल. 

षु. परीक्षेचे टप्पे:- 
५.१ प्रस्तुत परीक्षा खाळील तीन टप्प्यांमध्ये घेण्यात येईल:- 
(१ पूर्व परीक्षा - १०० गुण 
(२) मुख्य परीक्षा - ३०० गुण 
(३) शारीरिक चाचणी - १०० गुण 


५.२ पूर्व परीक्षा :- 
(एक) प्रश्नपत्रिका :- एक, प्रश्नपत्रिकेचा तप्लील पुढीलप्रमाणे :- 
विषय माध्यम प्रश्नसंख्या व | दर्जा | कालावधी | प्रश्नपत्रिकेचे 
(संकेतांक क्र. ०१४) गुण 
इंग्रजी इंग्रजी शालांत | एक तास | वस्तुनिष्ठ 
सामान्य अध्ययन इंग्रजी व बहुपर्यायी 
(दोन) अभ्यासक्रम :- 


१) परीक्षेचा सविस्तर अभ्यासक्रम आयोगाच्या संकेतस्थळावरील “उमेदवारांना सूचना” अंतर्गत 
“अभ्यासक्रम ” या सदराखाली उपलब्ध आहे. 
२) पूर्व परीक्षेची परीक्षा योजना व अभ्यासक्रम सोबतच्या विवरणपत्र - १ प्रमाणे राहील. 
५.३ मुख्य परीक्षेस प्रवेश :- 
(एक) पूर्व परीक्षेच्या निकाळाआधारे उमेदवारास मुख्य लेखी परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र समजण्यात 
येईल. 
(दोन) मुख्य परीक्षेकरीता शासनाकडून परिपत्रक प्रसिध्द झाल्यानंतर आयोगाच्या ऑनलाईन अर्ज 
प्रणालीच्या संकेतस्थळाद्वारे मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र उमेदवारांना त्यांच्या प्रोफाईलद्वारे अर्ज 
करता येईल. त्यावेळी मुख्य लेखी परीक्षेच्या प्रवेशासाठी आयोगाने विहित केलेल्या --कार्यपद्धतीनुसार 
परीक्षा केंद्र निवडून परीक्षा शुल्क विहित मुदतीत सादर करणे आवश्‍यक राहील. त्याशिवाय उमेदवारास 
मुख्य लेखी परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र समजण्यात येणार नाही. 
(तीन) पूर्व परीक्षेकरीता अर्ज सादर करताना आयोगाकडे सादर केलेल्या कोणत्याही दाव्यामध्ये नंतर 
कोणत्याही टप्प्यावर कोणत्याही प्रकारचा बदल करता येणार नाही. 


६. परीक्षेकरीता अर्ज करण्याची पध्दत :- 

६.१ अर्ज सादर करण्याचे टप्पे :- 
(एक) आयोगाच्या ऑनलाईन अर्ज प्रणालीवर यापुर्वी विहित पद्धतीने नोंदणी केली नसल्यास नोंदणी करून 
खाते (Profile) तयार करणे. 


पृष्ठ १० पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः पोलीस-१८२०/प्र.क्र.१३५/पोल-५अ, दि.११ फेब्रुवारी,२०२२ 


(दोन) खाते तयार केलेले असल्यास व ते अद्ययावत करण्याची आवश्‍यकता असल्यास अद्ययावत 
करणे. 

(तीन) विहित कालावधीत तसेच विहित पध्दतीने खालीलप्रमाणे लागू असेल त्याप्रमाणे आवश्‍यक 
कागदपत्रे अपलोड करुन अर्ज सादर करणे . 

(चार) परीक्षा शुल्काचा भरणा विहित पध्दतीने करणे. 

६.२ विहित कागदपत्रे/प्रमाणपत्रे अपलोड करणे :- 

(एक) प्रोफाईलट्वारे केलेल्या विविध दाव्यांच्या अनुषंगाने उमेदवारांची पात्रता 
आजमावल्यानंतर (Check eligibility) उमेदवार जाहिरातीनुसार पात्र ठरत असल्यास अर्ज 

सादर करताना खालील कागदपत्रे/प्रमाणपत्रे (लागू असलेली) अपलोड करणे अनिवार्य आहे 


अ.क्र प्रमाणपत्र/कागदपत्र फाईल । किमान | कमाल 
wae | फाईल फाईल 
साईज ।साईज 
(KB) (KB) 
4 अर्जातील नावाचा पुरावा(एस.एस.सी. अथवा तत्सम | PDF ५० ५०० 
शैक्षणिक अर्हता) 
वयाचा पुरावा PDF ५० ५०० 
३ | शौक्षणिक अहता इत्यादीचा पुरावा PDF Yo ५०० 
हि सामाजिकदृष्ट्या पात्र असल्याचा पुरावा (लागू असेळ | PDF ५० ५०० 
त्याप्रमाणे) 
अनुभवाचा पुरावा PDF ५० ५०० 
६ । लहान कुटुंबाचे प्रतिज्ञापन PDF ५० ५०० 


(दोन) उपरोक्त प्रमाणपत्र/कागदपत्रे आयोगाच्या संकेतस्थळावरील “उमेदवारांना सर्वसाधारण सूचना” 
प्रकरण क्रमांक चार तसेच प्रस्तुत जाहिरातीमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे असणे अनिवार्य आहे. 
(तीन) उमेदवार जाहिरातीनुसार पात्र ठरत असल्यास अर्ज सादर करताना शैक्षणिक अर्हतेसह 
अनुभवासंदर्भात सोबतच्या विवरणपत्र - २ मधील विहित नमुन्यात सक्षम URIs प्रमाणपत्र 
अर्जासोबत अपलोड करणे अनिवार्य आहे. 
(चार) पात्रतेसंदर्भातील विविध दाव्यांच्या अनुषंगाने प्रमाणपत्रे/कागदपत्रे अपळोड केल्याशिवाय अर्ज 
सादर करता येणार नाही. 
(पाच) शारीरिक चाचणी/प्रमाणपत्र तपासणीकरीता आमंत्रित केल्यानंतर पात्रतेसंदर्भातील सर्व आवश्‍यक 
मूळ प्रमाणपत्रे सादर करणे आवश्‍यक आहे. 
(सहा) पात्रतेसंदर्भातील सर्व मूळ प्रमाणपत्रे तपासणीच्या वेळी सादर न केल्यास शिफारस/नियुक्‍तीसाठी 
विचार करण्यात येणार नाही. 


पृष्ठ १० पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः पोळीस-१८२०/प्र.क्र.१३५/पोल-५अ, दि.११ फेब्रुवारी,२०२२ 


६.३ सर्वसाधारण :- 
(एक) अर्ज फक्त आयोगाच्या ऑनलाईन अर्ज प्रणालीद्वारे स्वीकारण्यात येतील. 
(दोन) अर्ज सादर करण्याकरीता संकेतस्थळ :- httos://mpsconline.gov.in 
(तीन) अर्ज सादर करण्याच्या सविस्तर सूचना आयोगाच्या https ://mpsconline.gov.in तसेच 
https://mpsc.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. 
(चार) आयोगास अर्ज सादर केल्यानंतर विहित मुदतीत परीक्षा शुल्क भरल्याशिवाय अर्ज विचारात घेतला 
जाणार नाही. 
६.४ अर्ज सादर करण्याचा कालावधी:- दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०२२ रोजी १४.०० वाजल्यापासून दिनांक ०६ 
मार्च, २०२२ रोजी २३.५९ वाजेपर्यंत. 
६.५ शुल्क (रुपये) :- 
(एक) अमागास - रु. ५४४/- 
(दोन) मागासवर्गीय/आ.दु.घ./अनाथ - रु. ३४४/- 
(तीन) उपरोक्त परीक्षा शुल्काव्यतिरिक्‍त बँक चार्जस तसेच त्यावरील देय कर अतिरिक्‍त असतील. 
(चार) परीक्षा शुल्क ना-परतावा (Non-refundable) आहे. 
६.६ परीक्षा शुल्काचा भरणा करण्याकरीता खाली नमूद केलेल्या पद्धतींचा अवलंब करावा:- 

(एक) शुल्क भरण्याकरीता मुख पृष्ठावरील 'माझे खाते' या लिंक वर क्लिक करावे. 

(दोन)'माझे खाते' या लिंक वर क्लिक केल्यानंतर अर्ज केलेल्या पदांची यादी शुल्क भरल्याच्या / न भरल्याच्या 
नोंदीसह दिसेल. ‘Unpaid’ लिहिलेल्या जाहिरात/पद/परीक्षेसमोर ' Pay Now' अशी लिंक उपलब्ध असेल. 

(तीन)'२०/ Now! या लिक वर क्लिक केल्यानंतर दोन पर्याय उपलब्ध होतील:- (१ ऑनलाईन पेमेंट 
(२) चलनाद्वारे 

(चार) क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड अथवा नेटबँकिंगच्या सहाय्याने ऑनलाईन परीक्षा शुल्क अदा करता येईल. 

(पाच) ऑनलाईन पध्दतीने परीक्षा शुल्काचा भरणा केल्यानंतर उमेदवाराला त्याच्या प्रोफाईलमध्ये परीक्षा 
शुल्काचा भरणा झाला आहे किंवा कसे याची स्थिती (status) लगेचच अवगत होईल. ऑनलाईन पध्दतीने 
परीक्षा शुल्क भरले असल्याबाबत Logout करण्यापूर्वीच खात्री करणे अथवा परीक्षा शुल्काचा भरणा 
झाल्याबाबतची स्थिती उपलब्ध नसल्यास पुन्हा शुल्क भरण्याची अथवा चलन घेण्याबाबतची कार्यवाही प्रस्तुत 
परीक्षेच्या अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकापूर्वीच करणे आवश्‍यक आहे. 

(सहा) ऑनलाईन पध्दतीने परीक्षा शुल्काचा भरणा करताना बँकेकडून व्यवहार (Transaction) पूर्ण झाला 
असल्याबाबत खात्री करण्याची जबाबदारी उमेदवाराची आहे. कोणत्याही कारणास्तव व्यवहार Hae} 
ठरल्यास यासंदर्भातील तक्रारीची आयोगाकडून दखल घेतली जाणार नाही. 

(सात) चलनाद्वारे परीक्षा शुल्क भरण्याचा पर्याय निवडल्यास, उपलब्ध होणा-या चलनाची प्रत घेऊन भारतीय 
स्टेट बँकेच्या कोणत्याही शाखेत, बँकेच्या कार्यालयीन वेळेत शुल्काचा भरणा केला जाऊ शकतो. 

(आठ) भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाद्वारे शुल्क भरण्याचा पर्याय निवडल्यास अर्ज सादर केल्याच्या दोन 
तासानंतर अथवा शेवटच्या दिवशी अर्ज सादर केल्यास कामकाजाच्या दिवशी बँकेच्या कार्यालयीन वेळेत 
परीक्षा शुल्क भरणे आवश्‍यक आहे. 


पृष्ठ १० पैकी ५ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः पोलीस-१८२०/प्र.क्र.१३५/पोल-५अ, दि.११ फेब्रुवारी,२०२२ 


(नऊ) ऑनलाईन परीक्षा शुल्क भरण्याकरीता विहित अंतिम दिनांक ०६ मार्च, २०२२ रोजी 23:48 
वाजेपर्यंत. 
(दहा) भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाद्वारे परीक्षा शुल्क भरावयाचे झाल्यास चलनाची प्रत घेणे याकरीता 
विहित अंतिम दिनांक ०८ मार्च, २०२२ रोजी २३.५९ वाजेपर्यंत. 
(अकरा) चलनाद्वारे परीक्षाशुल्क भरावयाचे झाल्यास भारतीय स्टेट बँकेमध्ये शुल्क भरण्याचा अंतिम 
दिनांक ०९ मार्च, २०२२ बँकेच्या कार्यालयीन वेळेत. 


६.७ जिल्हाकेंद्र निवड :- 
पूर्व परीक्षा खालील सात जिल्हाकेंद्रांवर घेण्यात येईल :- 
केंद्र केंद्राचा सांकेतांक केंद्र केंद्राचा सांकेतांक 
औरंगाबाद १५ नांदेड ३३ 
मुंबई ३० अमरावती | 737एऐ|_ढ१४__ | 
नागपूर ३२ नाशिक ३५ 
पुणे ३८ 


(एक) अर्ज सादर करतानाच जिल्हा Hardt निवड करणे आवश्‍यक आहे. 
(दोन) जिल्हा केंद्र बदळलाबाबतची विनंती कोणत्याही परिस्थितीत अथवा कोणत्याही कारणास्तव मान्य करण्यात 
येणार नाही 
(तीन) एखादे जिल्हा केंद्र कार्यान्वित होऊ शकले नाही अथवा एखाद्या जिल्हा केंद्रांवर उमेदवारांना 
प्रवेशा देण्याची क्षमता ओलांडली गेली तर ते जिल्हाकेंद्र निवडलेल्या उमेदवारांची बैठक व्यवस्था 
जवळच्या दुस-या जिल्हा केंद्रावर करण्यात येईल. 
(चार) एकदा निवडलेल्या जिल्हा केंद्रामध्ये अथवा आयोगाने निश्चित केलेल्या परीक्षा उपकेंद्रामध्ये बदल 
करण्याची विनंती कोणत्याही कारणास्तव मान्य करण्यात येणार नाही. 
(पाच) वरीलप्रमाणे जिल्हा केंद्रनिवडीची प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास उमेदवाराने अर्जामध्ये दिलेल्या 
कायमस्वरुपी रहिवासाच्या पत्त्याच्याआधारे संबंधित महसुली मुख्यालयाच्या जिल्हाकेंद्रावर 
किंवा नजिकच्या जिल्हाकेंद्रावर प्रवेश देण्यात येईल. याबाबत आयोगाचे त्या त्या वेळचे धोरण व 
आयोगाचा निर्णय अंतिम मानण्यात येईल. 

६.८ ऑनलाईन पध्दतीने आयोगास सादर केलेल्या अर्जाच्या प्रतीसह अर्ज केल्याबाबतची माहिती उमेदवारांनी 
स्वत: आपल्या विभाग/कार्यालय प्रमुखांना कळविणे आवश्‍यक आहे. 

६.९ प्रस्तुत परीक्षेचा अर्ज विचारात घेण्यास विभाग/कार्यालय प्रमुखांना कोणताही आक्षेप असल्यास तसे 
विभाग/कार्यालय प्रमुखांनी अर्ज स्वीकारण्याच्या अंतिम दिनांकापर्यंत आयोगास कळविणे आवश्यक आहे. 
तसेच परीक्षेकरीता अर्ज विचारात घेण्यास हरकत नसल्यास आयोगास तसे कळविण्याची आवश्‍यकता 
नाही; असेही उमेदवारांनी संबंधित विभाग/कार्यालय प्रमुखांना कळवावे. 

६.१० प्रस्तुत परीक्षा ही स्पर्धा परीक्षा असून पदोन्नतीसाठी पात्रता परीक्षा (Qualifying Examination) नाही. 
परीक्षेच्या निकालाच्या आधारे आयोगाकडून शिफारस करण्यात आलेल्या उमेदवारांची पात्रता सक्षम 
प्राधिका-याकडून तपासण्याच्या अधीन राहून नियुक्ती देण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. सदर 


पृष्ठ १० पैकी ६ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः पोळीस-१८२०/प्र.क्र.१३५/पोल-५अ, दि.११ फेब्रुवारी,२०२२ 


परीक्षेमधील उमेदवारांच्या कामगिरीच्या (Performance) आधारे नियुक्‍ती मागण्याचा उमेदवारास 
कोणताही हक्‍क असणार नाही. 

६.११ परीक्षेस अर्ज सादर केल्यानंतर अथवा परीक्षा दिल्यानंतर उमेदवाराने राजीनामा दिल्यास अथवा 
कोणत्याही कारणास्तव नोकरी सोडल्यास अथवा विभागाने सेवा समाप्त केल्यास अथवा धारणाधिकार न 
ठेवता संवर्गबाह्य पदावर नेमणूक झाल्यास सदर परीक्षेच्या निकालाच्या आधारे संबंधित उमेदवार 
नियुक्तीसाठी पात्र असणार नाही. 

६.१२ "महाराष्ट्र शासकीय गट-अ व गट-ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) पदांवर सरळसेवेने व पदोन्नतीने 
नियुक्तीसाठी महसुली विभाग वाटप नियम, २०२१" तसेच तद्नंतर यासंदर्भात शासनाने वेळोवेळी निर्गमित 
केलेल्या आदेशानुसार नियुक्‍ती विषयक कार्यवाही करण्यात येईल. 

७. अर्जात नमूद केलेल्या माहितीच्या आधारे उमेदवार परिपत्रकातील विहित अर्हतेबाबतच्या अटींची व 
शर्तीची पुर्तता करतात असे समजून पात्रता न तपासता आयोगाकडून उमेदवारांना तात्पुरता प्रवेश दिला 
जाईल. परंतु परीक्षेपूर्वी अथवा परीक्षेनंतर कोणत्याही टप्प्यावर, उमेदवाराने अर्जात नमूद केलेली माहिती 
चुकीची वा खोटी असल्याचे अथवा उमेदवार विहित अर्हतेची पुर्तता करीत नसल्याचे आढळल्यास अशा 
उमेदवारांची उमेदवारी कोणत्याही टप्प्यावर रद्द करण्यात येईल तसेच संबंधित उमेदवाराची कृती ही 
आयोगाची फसवणूक समजून त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. याव्यतिरिक्त आयोगाच्या 
स्वेच्छाधिकारानुसार संबंधित उमेदवाराला प्रतिरोधित (Debar) करण्याची कारवाई करण्यात येईल आणि 
त्याबाबतचा आयोगाचा निर्णय अंतिम राहिल. 

८. शारीरिक चाचणीबाबत :- 

८.१ मुख्य लेखी परीक्षेच्या निकाळाआधारे शारीरिक चाचणीसाठी अर्हताप्राप्त ठरलेल्या उमेदवारांना 

शारीरिक चाचणी द्यावी लागते हे विचारात घेऊन उमेदवारांनी वेळीच त्यासाठी सराव व पूर्वतयारी करावी. 

मुख्य लेखी परीक्षेच्या निकालानंतर सर्वसाधारणपणे दोन आठवड्याच्या अंतराने कधीही शारीरिक चाचणी 
आयोजित केली जाईल. सरावासाठी पुरेसा वेळ मिळाला नसल्याच्या कारणास्तव शारीरिक चाचणीचे दिनांक 
बदळून मागता येणार नाहीत किंवा त्याबाबत तक्रार करता येणार नाही. 

८.२ आयोगाकडून शारीरिक चाचणीचा कार्यक्रम निश्चित होताच तो आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द 

करण्यात येईल. तसेच, आयोगाच्या ऑनलाईन अर्ज प्रणालीतील संबंधित पात्र उमेदवारांना त्यांच्या 

प्रोफाईलद्वारे कळविण्यात येईल. 

८.३ आयोगाने निश्चित केलेल्या दिनांकास व ठिकाणी संबंधित उमेदवाराने शारीरिक चाचणीसाठी उपस्थित 
राहणे आवश्‍यक आहे. शारीरिक चाचणीसाठी निश्चित केलेल्या दिनांक व वेळेमध्ये बदल 
करण्याबाबतची विनंती मान्य केली जाणार नाही व त्यामुळे उमेदवाराची शारीरिक चाचणीची संधी वाया 
गेल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित उमेदवाराची असेल. 

८.४ वैद्यकीय कारणास्तव शारीरिक चाचणीचा दिनांक बदलून देण्याची विनंती करणा-या उमेदवारांना 
वैद्यकीय प्रमाणपत्रामध्ये नमूद केलेल्या आजार/दुखापत, त्याचे स्वरुप, गांभीर्य व सत्यता 
तपासणीसाठी लगेचच आयोगाने निश्चित केलेल्या ठिकाणी व वेळेस सक्षम वैद्यकीय मंडळापुढे 
पाठविण्यात येईल.तसेच वैद्यकीय मंडळाने फिटनेस (1॥॥859 प्रमाणपत्र प्रदान केले तरच त्यांना 


पृष्ठ १० पैकी ७ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः पोलीस-१८२०/प्र.क्र.१३५/पोल-५अ, दि.११ फेब्रुवारी,२०२२ 


८.५ 


आयोगाने निश्चित केलेल्या ठिकाणी व वेळेस शारीरिक चाचणीसाठी उपस्थित राहण्याची परवानगी 
देण्यात येईल. 

वैद्यकीय कारणास्तव शारीरिक चाचणीसाठी मुदतवाढ मागणा-या उमेदवारांच्या बाबतीत सत्यता 
तपासणीनंतर वैद्यकीय मंडळाकडून प्रतिकूल अहवाल प्राप्त झाल्यास संबंधित उमेदवाराला शारीरिक 
चाचणीची संधी नाकारण्यात येईल. तसेच, अशा प्रकरणी आयोगाची फसवणूक करण्याचा प्रयत्न 
समजून संबंधित उमेदवारांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. तसेच उमेदवाराची संबंधित 
परीक्षेची उमेदवारी रद्द करण्यात येऊन आयोगाच्या स्वेच्छाधिकारानुसार आयोगामार्फत आयोजित सर्व 
परीक्षा व निवडीपासून उमेदवाराला प्रतिरोधित (Debar) करण्यात येईल. त्याव्यतिरिक्त संबंधित 
उमेदवारांवर शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल. 


८.६ अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीत तसेच समर्थनीय कारणासह अर्ज केलेल्या उमेदवारांना शारीरिक 


चाचणीचा दिनांक व वेळ बदलून देण्याच्या विनंतीबाबत आयोगाच्या स्वेच्छाधिकारानुसार, विचार 
करण्यात येईल. एखाद्या प्रकरणी आयोगाने विनंती अमान्य केली असेल तर संबंधित उमेदवाराला पूर्व 
नियोजित वेळापत्रकानुसार निश्चित केलेल्या दिनांक व वेळेनुसार शारीरिक चाचणीसाठी उपस्थित 
रहावे लागेल. तद्नंतर उमेदवाराला पुढील संधी दिली जाणार नाही. 

प्रवेशप्रमाणपत्र :- 
९.१ परीक्षेस प्रवेश दिलेल्या उमेदवारांची प्रवेशप्रमाणपत्रे आयोगाच्या ऑनलाईन अर्जप्रणालीच्या 
संकेतस्थळावर (https://mpsconline.gov.in) उमेदवारांच्या प्रोफाईलद्वारे परीक्षेपूर्वी सर्वसाधारणपणे 
७ दिवस अगोदर उपलब्ध करुन देण्यात येईल. त्याची प्रत परीक्षेपू्वी डाऊनलोड करुन घेणे व 
परीक्षेच्या वेळी सादर करणे आवश्यक आहे. 
९.२ परीक्षेच्या वेळी उमेदवाराने स्वत:चे प्रवेशाप्रमाणपत्र आणणे सक्‍तीचे आहे. त्याशिवाय, परीक्षेस 
प्रवेश दिला जाणार नाही. 
९.३ प्रवेशा प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देण्यात आल्यानंतर उमेदवाराला त्याच्या आयोगाकडील 
नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर लघुसंदेशाद्वारे कळविण्यात येईल. याबाबतची घोषणा आयोगाच्या 
संकेतस्थळावर परीक्षेपूर्वी एक सप्ताह अगोदर प्रसिद्ध करण्यात येईल. 
९.४. परीक्षेच्या दिनांकापूर्वी ३ दिवस अगोदर प्रवेश प्रमाणपत्र प्राप्त न झाल्यास अर्ज सादर केल्याच्या 
आवर्यक पुराव्यासह आयोगाच्या कार्यालयाकडे संपर्क साधावा. 
९.५ परीक्षेच्यावेळी स्वत:च्या ओळखीच्या पुराव्यासाठी स्वत:चे आधार कार्ड, निवडणूक आयोगाचे 
ओळखपत्र, पासपोर्ट, पॅन कार्ड किंवा फक्त स्मार्ट कार्ड प्रकारचे ड्रायव्हिंग लायसेन्स यापैकी किमान 
कोणतेही एक मूळ ओळखपत्र तसेच मूळ ओळखपत्राची छायांकित प्रत सोबत आणणे अनिवार्य आहे. 
९.६ आधार कार्डच्या ऐवजी भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (VIDA! च्या संकेतस्थळावरुन 
डाऊनलोड केलेले ई-आधार सादर करणा-या उमेदवारांच्या बाबतीत ई-आधार वर उमेदवाराचे नाव, 
पत्ता, लिंग, फोटो, जन्मदिनांक या तपश्लीलासह आधार निर्मितीचा दिनांक (Date of Aadhaar 
generation) व आधार डाऊनलोड केल्याचा दिनांक असल्यासच तसेच सुस्पष्ट फोटोसह रंगीत प्रिंट 
मध्ये आधार डाऊनलोड केले असल्यासच ई-आधार वैध मानण्यात येईल. 


पृष्ठ १० पैकी ८ 


१०. 


११. 


१२. 


१३. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः पोळीस-१८२०/प्र.क्र.१३५/पोल-५अ, दि.११ फेब्रुवारी,२०२२ 


९.७ नावांमध्ये बदल Hoda असल्यास विवाह निबंधक यांनी दिलेळा दाखला (विवाहित स्त्रियांच्या 
बाबतीत), नावांत बदल झाल्यासंबंधी अधिसूचित केलेले राजपत्र किंवा राजपत्रित अधिकारी यांच्याकडून 
नावांत बदल झाल्यासंबंधीचा दाखला व त्याची छायांकित प्रत परीक्षेच्यावेळी सादर करणे आवश्‍यक आहे. 
परीक्षेस प्रवेश :- 
परीक्षेच्या प्रवेशा/उपस्थितीसंदर्भात आयोगाच्या संकेतस्थळाद्वारे अथवा प्रवेशप्रमाणपत्राद्वारे देण्यात 

आलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करणे अनिवार्य आहे. अन्यथा आयोगाच्या सूचनांचे उल्लंघन समजून 
आयोगाच्या स्वेच्छाधिकानुसार कारवाई करण्यात येईल. 

प्रस्तुत जाहिरातीमध्ये परीक्षेसंदर्भातील संक्षिप्त तपशील दिलेला आहे. अर्ज स्वीकारण्याची पध्दत, 
आवश्यक अर्हता, वयोमर्यादा, शुल्क, निवडीची सर्वसाधारण प्रक्रिया, परीक्षा योजना, अभ्यासक्रम 
इत्यादीबाबतच्या सविस्तर तपशिलासाठी आयोगाच्या httos://mpsc.gov.in या संकेतस्थळावरील “ 
उमेदवारांकरीता माहिती ” विभागातील “ सूचना ” अंतर्गत “ सर्वसाधारण सूचना ” तसेच “ परीक्षा ” या 
सदराखालील “ परीक्षा योजना ” विभागातील “ पोलीस उपनिरीक्षक मर्यादित विभागीय परीक्षा ” मध्ये 
उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या माहितीचे कृपया अवलोकन करावे. आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द 
करण्यात आलेली माहिती/जाहिरात अधिकृत समजण्यात येईल. 

प्रस्तुत परिपत्रक आयोगाच्या https://mpsc.gov.in तसेच https://mpsconiine.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 

सदर परिपत्रक रजेवर/प्रतिनियुक्तीवर असणा-या कर्मचा-यांसह सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास 
आणावे. 


सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२०२१११७०४२८७५२९ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by Rahul Vijay Kulkarni 
Date: 2022.02.11 17:08:35 +05'30' 
(राहूल कुलकर्णी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, (पत्राने) 


पृष्ठ १० पैकी ९ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः पोलीस-१८२०/प्र.क्र.१३५/पोल-५अ, दि.११ फेब्रुवारी,२०२२ 


विवरणपत्र - १ 
पोलीस उपनिरीक्षक मर्यादित विभागीय स्पर्धा पूर्व परीक्षेची परीक्षा योजना व 
अभ्यासक्रम - 
-: परीक्षा योजना :- 
विषय माध्यम प्रश्नसंख्या व | दर्जा | कालावधी । प्रश्नपत्रिकेचे 
(संकेतांक क्र. ०१४) गुण स्वरुप 
२५ 
इंग्रजी इंग्रजी शालांत | एक तास | वस्तुनिष्ठ 
-:अभ्यासक्रम: - 
अ. क्र. घटक व उप घटक 


गुण 
(ओमराठी | सर्वसामान्य शब्दसंग्रह, वाक्यरचना, व्याकरण, म्हणी व वाक्प्रचार यांचा अर्थ | २५ 
व उपयोग तसेच उताऱ्यावरील प्रश्नांची उत्तरे. 
(बोइंग्रजी General Vocabulary, Sentence Structure, Grammar, Idioms & | २५ 
Phrases- their meaning and use, Comprehension. 
(क)सामान्य अध्ययन Yo 
(१ । आधुनिक भारताचा इतिहास. 
(२) | भारताचा विशेषत: महाराष्ट्राचा भूगोल 
(३) । भारतीय अर्थव्यवस्था :- जागतिकोकरण, उदारीकरण, खाजगीकरण 
यांच्या विशहोष अभ्यासासह 
(8)  । ग्राम-प्रशासन, जिल्हा-प्रशासन, राज्य-प्रशासन:- रचना, संघटन, कार्ये 
(५ | महाराष्ट्रातील समाजसुधारक. 
(६  । भारताचे ]शोजारील राष्ट्रांशी असलेले संबंध. 
(७ । चाळू घडामोडी. 


पृष्ठ १० पैकी १० 


CQIRTEH परिप्ञक क्र: UIA १८२०/प्र.क्र.१३2/ पात्म-५अ, 14. IU, 2022 ) 
faqzo; us - 2 


पोलीस उपनिरीक्षक मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षेकरीता आस्थापना अधिकारी किंवा कार्यालय/विभागप्रमुख 
यांनी द्यावयाचे प्रमाणपत्र 


प्रमाणित करण्यात येते की खाली नमूद उमेदवारासंदर्भात अर्जामध्ये दिलेली नियमित नियुक्‍तीसंबंधीची माहिती व खाली नमूद केलेली 
माहिती कार्यालयातील नोंदीवरुन तपासण्यात आली:- (खालीलपैकी लागू असलेल्या चौकटीत »अशी खूण करावी.) 


१.उमेदवाराचे संपूर्ण नाव 


२.उमेदवाराचा जन्मदिनांक | > ic E शश ys» ds. शैक्षणिक अर्हता कक lata 


(एस.एस.सौ.पासून पुढे) 


४. नियुक्तीचे पद व नियुक्तीचा दिनांक:- या | 1) | al | ad ३) 


(पदाचे नाव) 
५. सध्याच्या कार्यरत नियमित पदावरील नियुक्तीचा मार्ग:- 


६. पोलीस कॉन्स्टेबल पदावरील नियमित नियुक्तीचा दिनांक :- p | 9 3) 1 | १ yp ys | 


७.शासन परिपत्रकानुसार पोलीस कॉन्स्टेबल पदावर झालेली एकूण नियमित सेवा:- 


य 


८. महाराष्ट्र शासनाच्या पोलीस विभागामध्ये शासन परिपत्रकात नमूद केलेल्या दिनांकापर्यंत केलेल्या सेवेचा तपशील :- 


९, सामाजिक 
९.९ वर्गवारी 
९.२ जातीच्या प्रमाणप ; 
झाली आहे काय? [_ होय ] नाहो |] प्रलंबित असल्याची कारणे:- 00000700001070 
१०. सेवा तपशील :- 
१०.१ उमेदवाराविरुद्ध विभागीय चौकशी १०.२ विभागीय चौकशी प्रलंबित / प्रस्तावित असल्यास 
प्रलंबित / प्रस्तावित आहे काय?  |_होय | नाही |] त्याची संक्षिप्त माहिती ~~ ण 
१०.३ उमेदवाराविरुद्ध फौजदारी खटला १०.४ फौजदारी खटला प्रलंबित 


होऊन शिक्षा झाली आहे काय? [_ होय | नाहो | आहे काय? [aa | नाही | 


१०.५ फौजदारी खटला होऊन शिक्षा झाली असल्यास / खटला प्रलंबित असल्यास त्याबाबतचा तपशील:- 


४९१०११०९, १००००००१०० १५५०९०००११ १०९५०९०९९१११२९१०९०१४०८ bubba १९५५९०५००५००१९९११५०५ ०५ २५९५९९९१९३१९७१९११९१११९ ११९९५९९०९० ७५७१९९०७०७ १९७०१९५७९१॥७५७७७७९७५ १७७९१७९९७१ कक कात 


१०.६ संबंधित विभागाच्या सेवेत असताना झालेल्या शिक्षेचा तपशोल:- 


७९९--११८१११११४०००५५११९९१९९१११५१९१००१ ०९९७९ "००१००५०५०५ १९५ ०५९५०५५ ९५५९ १५९०१९१ ९९११०१९९१९९१४१००१०१०५००१० टर 


१०.७ उमेदवाराचा गोपनीय अभिलेख [ होय | नाही | होय | नाही. | ९ १०.८ तो/ती पोलीस उपनिरीक्षक पदावर नियुक्ती देण्यास 
समाधानकारक आहे काय? पात्र आहे काय? 


१०.९ विशिष्ट कामगिरीबद्दल प्रशस्तीपत्रक प्रदान १०.१० आगाऊ वेतनवाढ मिळाली 


करण्यात आले आहे काय? ae) ee आहे काय? Liha "होय | नाही | 


१०.१९ विहीत संगणक प्रशिक्षण पूर्ण केले आहे काय? नाही 


११. अतिरिक्त माहिती:- 
१९.९ पोलीस सेवेत मिळालेली पदके, सन्मानचिन्हे, बक्षिसे, प्रशस्तीपत्रके यांचा तपशील (Number of Cash Rewards and Number of 
G.T.S.) 


stynscesavnecnecora ९०२००१७८०१०००४७०००९९००0००५०८ ५१०००७९१०१ ११४१४७४१०९ siretrérnarbanneneaerescaransestnas ७७4७७७७ ळर ०१७६०७७४९५ ७७0७६ १९७६७ ७७४७००७७0७ णा 


4४९४२५५२५११४९१२९१११११९९ १५५५१४१९५९ ७८८८८०८८८०९८०१०१११८८११९७०११११०११॥०७१ !११९१४१४५१७११९५१९११५१९१९५०११९१००१५१  ०९०९९४८०१०१७७८०७४७७०५०७८४७७००८८४०४०९७६७७९७९७४४४९५७९९७९७ १५ 


११.२ पोलीस सेवेत असताना घेतलेले प्रशिक्षण ब त्याबाबतचा तपशील :- 


ore 


१२. पोलीस उपनिरीक्षक (सेवाप्रवेश)(तिसरी सुधारणा) नियम २००८ नुसार संधी देण्यात आलेल्या उमेदवारांपैको असल्यास, यापूर्वीच्या 
परीक्षांचा तपशील :- 


९९९ फौक्षेचे we CD DT] tems: [11111] 
९९२ परीक्षे व CTT oes: = OCCT TTT 
१२.३ परीक्षेचे at: Zane | | बैठक क्रमांक : ni लान जाच वळ | | | | | 


प्रमाणित करण्यात येते व्ही, सदर उमेदवार सेवा प्रवेश नियमानुसार व संबंधित शासन परिपत्रकानुसार सर्व अटीची पूर्तता 
करीत असून प्रस्तुत परीक्षेस पान्न आहे. वरील नोंदी संबंधित कागदपत्रावरुन व मूळ प्रमाणपत्रावरुन तपासण्यात आल्या आहेत. 


दिनांक :- आस्थापना अधिकारी किंबा कार्यालय प्रमुख/विभाग प्रपुख यांची सही व 
ठिकाण :- 
हुद्याचा शिक्का 


